वर्ष ८ , अंक ३१ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


नगरविकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १४ जुलै २०२२ 

अधिसूचना 


- 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टिपीबी -४३२१ / ७३ / प्र.क्र .५७ / २०२१ / नवि- ११. – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे . ) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकार क्षेत्राकरिता ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करणेत आलेला आहे . ) नियोजन प्राधिकरण आहे ; 


66 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करणेत आलेला आहे ) चे 
कलम ३१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्र . टिपीबी -४३१७ / ६२ ९ / प्र.क्र .११८ / २०१७ / वि.यो. / 
नवि -११ , दिनांक ८ मे २०१८ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करणेत आलेला आहे ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना २०३४ 
सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त नियमावली ” असा करणेत आलेला आहे ) ला उक्त 
अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल ( ई.पी. ) वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या 
सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस सम क्रमांकाचे शुद्धिपत्र दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून 
त्यानुसार उक्त नियमावली दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे आणि ज्याअर्थी , त्यानंतर शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धिपत्र व पुरकपत्र 
दिनांक २ ९ जून , २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धिपत्र व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून , २०१८ रोजी प्रसिद्ध 
करण्यात आले आहे ; 


[ पृष्ठे ४० किंमत रुपये : १४.०० 


८८ 

आणि ज्याअर्थी , शासनाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ डीसीपीआर . २०३४ ” असा करणेत आलेला आहे ) मधील सारभूत स्वरूपाचे बदल ईपी - १ ते ईपी - १६८ ला ( ठराविक ईपी व 
निर्णयार्थ प्रलंबित ठेवलेल्या ठराविक तरतुदी वगळून ) मंजुरी प्रदान केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजुरीच्या अधिसूचनेत आणि मंजूर तरतुदीमध्ये टंकलेखनाच्या त्रुटी व चुका तसेच मंजूर डीसीपीआर -२०३४ मधील 
काही तरतुदीच्या अर्थबोधाची स्पष्टता करून सुसंगती आणणे याकरिता शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शुद्धिपत्र निर्गमित केले आहे 
; 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
ते 


66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे विनिमय ३३ ( ११ ) मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरिता कायम स्वरुपी संक्रमण शिबिराबाबत तरतूद 
करण्यात आली आहे ; आणि ज्याअर्थी , विनियम ३३ ( ११ ) खंड “ ओ ” मध्ये चटई क्षेत्र निर्देशांकाची गणना करण्याकरिता भूभागाचे क्षेत्रातून बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका / समूचित प्राधिकरणास विकास योजनेतील आरक्षण / विद्यमान सुविधा / प्रस्तावित विकास योजना रस्ता / एमएमसी अॅक्ट अंतर्गत 
निश्चित केलेली नियमित रस्ते रेषा ( RL ) खालील क्षेत्राची वजावट करून उर्वरित क्षेत्रावर चटई क्षेत्र निर्देशांकाची गणना करण्याची तरतूद आहे ; 


66 

आणि ज्याअर्थी मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ झो.पु. प्रा . " असा करणेत आलेला आहे . ) 
यांनी त्यांचे दिनांक १६ मार्च २०२१ रोजीच्या पत्राद्वारे विनियम ३३ ( ११ ) अन्वये योजनेत चटई क्षेत्र निर्देशांकाची गणना भूभागाचे एकूण क्षेत्रावर करण्यात 
यावी अथवा निव्वळ क्षेत्रावर करण्यात यावी याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची नगरविकास विभागास विनंती केली आहे ; आणि ज्याअर्थी , मा . मुख्यमंत्री 
महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ रोजी झोपडपट्टी पुनर्वसनासंबंधी विविध समस्यांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली 
होती ; आणि ज्याअर्थी , सदर बैठकीत मा . मंत्री ( नगर विकास ) व मा . मंत्री गृहनिर्माण देखील उपस्थित होते ; आणि ज्याअर्थी , सदर बैठकीत 
कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिरांची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकतेबाबत चर्चा झाली आणि सदर चर्चेत मा . मंत्री गृहनिर्माण यांनी विनियम ३३ ( ११ ) 
अन्वये योजनेकरिता चटई क्षेत्र निर्देशांकात वाढ करण्याबाबत विनंती केली जेणेकरून जास्तीत जास्त संख्येने कायमस्वरुपी संक्रमण शिबिरे बांधता 
येतील , ज्यामुळे मोठ्या संख्येने झोपडपट्टी धारकांचे त्यामध्ये पुनर्वसन करणे शक्य होईल ; आणि ज्याअर्थी , सदर बैठकीत मा . मंत्री महोदय , नगर 
विकास यांनी याबाबत तपासून आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील , असे अश्वासित केले होते 
; 


आणि ज्याअर्थी , विनियम ३३ ( ११ ) च्या तरतूदी ह्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरिता कायम स्वरुपी संक्रमण शिबिराबाबत आहेत आणि 
ज्याअर्थी , विनियम ३३ ( १० ) मध्ये परवानगी योग्य क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी भूभागाचे एकूण क्षेत्र विचारात घेण्याची तरतुद आहे . त्यामुळे विनियम 
३३ ( ११ ) मध्ये देखील परवानगी योग्य क्षेत्र हे भूभागाचे एकूण क्षेत्रावर निश्चित केल्यास , ते विनियम ३३ ( १० ) मधील तरतूदी सारखे होईल . आणि 
त्याशिवाय विनियम ३३ ( ११ ) मधील योजनेने बाधित विकास योजना रस्ता / रोड सेट बॅक खालील क्षेत्राचा स्वतंत्रपणे मोबदला देण्याची आवश्यकता 
राहणार नाही आणि भूभागाचे उर्वरित क्षेत्रावर चटई क्षेत्र निर्देशांकाचे स्वरूपात मोबदला दिला जाईल . ज्यामुळे अधिक संख्येने संक्रमण सदनिकांचे 
बांधकाम करता येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , झो . पु . प्रा . केलेली विनंती , मा . मुख्यमंत्री महोदय यांचे अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीत झालेली चर्चा व वर नमूद बाबी 
विचारात घेता उक्त नियमावलीच्या विनियम ३३ ( ११ ) मध्ये खालील नमूद परिशिष्टामध्ये विशेष करून नमूद केल्याप्रमाणे सार्वजनिक हितास्तव सत्वर 
सुधारणा करणे आवश्यक असल्याची शासन नगर विकास विभागाची खात्री झाली आहे ; 


66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट कलम ( १ कक ) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून शासनाने दिनांक ३ 
जानेवारी , २०२२ रोजीची सूचना त्यामधील परिशिष्टामध्ये नमूद प्रस्तावित फेरबदलावर ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा 
करण्यात आलेला आहे ) जनतेकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली होती आणि ज्याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाबाबत प्राप्त 
होणाऱ्या हरकती / सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) अन्वये विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण 
करून प्रस्ताव शासनास सादर करणेसाठी उपसंचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांची अधिकारी ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी ” असा 
करण्यात आला आहे . ) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे 

66 

; 


66 

आणि ज्याअर्थी सदर दिनांक ३ जानेवारी , २०२२ रोजीची सूचना शासन राजपत्रामध्ये ( असाधारण कोकण विभाग पुरवणी ) ( यापुढे याचा 
उल्लेख “ शासकीय राजपत्र ” असा केलेला आहे ) दिनांक २०-२६ जानेवारी , २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेली आहे आणि उक्त अधिकारी यांनी त्यांचा 
अहवाल दिनांक ६ एप्रिल २०२२ रोजीचे पत्राद्वारे संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेमार्फत कलम ३७ ( १ कक ) खालील विहीत कायदेशीर 
प्रक्रिया पूर्ण करून सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिकारी यांचा अहवाल विचारात घेता व संचालक , नगररचना यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदलास मंजुरी देणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झालेले आहे ; 


आता त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून 
शासन याद्वारे : 


( अ ) उक्त प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रस्तावास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजुरी देत आहे . 

( ब ) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा उक्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल . 

( क ) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस डिसीपीआर -२०३४ च्या मंजुरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील परिशिष्ट 
समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट 


विनियम 

( १ ) 


Clause ' A ' of 
Regulation 
33 ( 11 ) 


विद्यमान तरतूद 

( २ ) 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ अ 


मंजूर तरतूद 
( ३ ) 


On the plot area excluding area to be 
handed over to MCGM / Appropriate 
Authority in lieu of Reservation / 
Existing amenity in the DP / proposed 
DP roads / prescribed RL under MMC 
Act . 

On the plot area , excluding area to be 
handed over to MCGM / Appropriate 
Authority in lieu of Reservation / 
Existing amenity in the DP except 
proposed DP Road / prescribed RL 
under MMC Act . 

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर सुद्धा उपलब्ध करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

निर्मलकुमार पं . चौधरी , 

शासनाचे अवर सचिव . 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 14th July 2022 . 
NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPB - 4321 / 73 / CR - 57 / 2021 / UD - 11.- Whereas , the Municipal Corporation of Greater 
Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction ( hereinafter referred to as 
" the said Corporation " ) as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) ; 


Whereas , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 31 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) , 
the State Government vide Notification No. TPB - 4317 / 629 / CR . 118 / 2017 / DP / UD - 11 , dated 8th May 
2018 ( hereinafter referred to as " the said Notification " ) has accorded sanction to the Draft 
Development Plan - 2034 of Greater Mumbai alongwith the Development Control and Promotion 
Regulations - 2034 for Greater Mumbai ( hereinafter referred to as " the said Regulations ” ) with 
modifications shown in SCHEDULE - A appended to the said Notification excluding the substantial 
modifications as shown in SCHEDULE - B appended to the said Notification . And whereas , 
Government has issued corrigendum of even number dated 22nd June , 2018 as per which the 
said Regulations have came into force from 1st September 2018 And whereas , thereafter 
Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June , 2018 to 
the said Notification , which is published in Government Gazette dated 30th June , 2018 ; 


And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification dated 21st September 2018 
has sanctioned EP - 1 to EP - 168 ( Excluding certain EP and provisions which were kept in abeyance ) 
in the Development Control and Promotion Regulations -2034 ( hereinafter referred to as " DCPR 
2034 " ) ; 


And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification dated 12th November 2018 
has issued corrigendum in respect of some typographical errors and mistakes and also to clarify 
and co - relate certain provisions of sanctioned DCPR - 2034 for its proper interpretation ; 


And whereas , Regulation 33 ( 11 ) of the said Regulations stipulates about " Provision relating 
to permanent Transit Camp Tenement for Slum Rehabilitation Scheme " ; And whereas , as per 
the provisions of Clause ' A ' of Regulation 33 ( 11 ) of the said Regulations , for the purpose of 
calculation of FSI plot area is to be considered excluding area to be handed over to MCGM / 
Appropriate Authority in lieu of Reservation / Existing amenity in the DP / proposed DP roads / 
prescribed RL under MMC Act ; 


And whereas , Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority ( hereinafter referred 
to as " SRA " ) vide his letters dated 16th March 2021 has requested Government in Urban 
Development Department to issue clarification whether the permissible FSI in Regulation 33 ( 11 ) 
is to be calculated on the gross plot area or on net plot area ; and whereas , a meeting was held 
under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister on 27th August 2021 to discuss various issues 
pertaining to Slum Rehabilitation ; And whereas , in the said meeting Hon'ble Minister , Urban 
Development Department and Hon'ble Housing Minister were also present ; Whereas , it was 
discussed in the meeting regarding vast requirement of permanent Transited Camp Tenement 
and Hon'ble Housing Minister requested to increase permissible FSI in Regulation 33 ( 11 ) so that 
maximum number of permanent Transit Tenements can be constructed wherein it will be possible 
for rehabilitation of Maximum numbers Slum Dwellers ; and whereas , in the said meeting Hon'ble 
Minister Urban Development Department has assured that the issue will be examined and 
necessary steps will be taken in that respect ; 


And whereas , provisions in Regulation 33 ( 11 ) are related to permanent Transit Camp 
Tenement for Slum Rehabilitation Scheme ; And Whereas , in Regulation 33 ( 10 ) for calculating 
the permissible FSI gross plot area is considered , so if permissible FSI in Regulation 33 ( 11 ) is 
granted on gross plot area , then it will be similar with the provision under Regulation 33 ( 10 ) and 
also compliance of separate compensation for area under DP Road / Road set back in Scheme 
under 33 ( 11 ) will not be required and compensation in the form of FSI will be available on the 
remainder of plot thereby more number of Transit Camp Tenement can be constructed ; And 
whereas , considering the request of the SRA , discussions held in the meeting under Chairmanship 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

of Hon'ble Chief Minister and considering the above stated facts Government in Urban 
Development Department is of the opinion that in the public interest it is expedient to modify 
Regulation 33 ( 11 ) of the said Regulations ; 


And whereas , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1AA ) of Section 37 of 
the said Act , Government had issued Notice of even no . dated 3rd January 2022 for inviting 
suggestions / objections from the general public with regard to the proposed modification 
( hereinafter referred to as " the proposed modification " ) as mentioned in the Schedule appended 
to the said Notice and appointed the Deputy Director of Town Planning , Gr . Mumbai as the 
Officer ( hereinafter referred to as " the said Officer " ) to complete the procedure as stipulated 
under Section 37 ( 1AA ) of the said Act and to submit a Report on the objections / suggestions 
received in respect of the proposed modification to the Government after giving hearing to the 
concerned persons ; 


And whereas , the said Notice dated 3rd January , 2022 was published in the Maharashtra 
Government Gazette ( Extra ordinary Gazette- Kokan Division supplement ) ( hereinafter referred 
to as " the Official Gazette " ) dated 20-26 January , 2022 and the said Officer has submitted his 
Report vide letter dated 6th April 2022 through the Director of Town Planning , Maharashtra 
State , after completing the legal procedure as stipulated under Section 37 ( 1AA ) of the said Act .; 


And whereas , after considering the Report of the said Officer and after consulting the Director 
of Town Planning , Maharashtra State , the Government is of the opinion that the proposed 
modification is required to be sanctioned . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred upon it under section 37 ( 1AAX ( c ) of the 
said Act , the Government hereby : 


( A ) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule 
hereunder . 


( B ) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of 
coming into force of this modification . 


( C ) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that in the Schedule of 
Modifications sanctioning the said DCPR - 2034 , after the last entry , the Schedule referred to at 
( A ) above shall be added . 


Regulation No. 

( 1 ) 


Clause ' A ' of 
Regulation 
33 ( 11 ) 


Existing Provision 


( 2 ) 


Schedule 


On the plot area excluding area to be 
handed over to MCGM / Appropriate 
Authority in lieu of Reservation / 
Existing amenity in the DP / proposed 
DP roads / prescribed RL under MMC 
Act . 


Proposed Provision 


( 3 ) 


On the plot area , excluding area to be 
handed over to MCGM / Appropriate 
Authority in lieu of Reservation / 
Existing amenity in the DP , except 
proposed DP Road / prescribed RL 
under MMC Act . 


This Notification is also made available on the Govt . of Maharashtra website : 
www.maharashtra.gov.in ( Acts and Ruls ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

नगरविकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २० जुलै २०२२ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टीपीबी -४३२० / १५७ / प्र.क्र .१६८ / २०२० / नवि- ११. – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करणेत आलेला आहे . ) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकार क्षेत्राकरिता ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करणेत आलेला आहे . ) नियोजन प्राधिकरण आहे 
; 


66 

ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्र . टिपीबी 
४३१७ / ६२ ९ / प्र.क्र .१ ९ ८ / २०१७ / वियो / नवि -११ , दिनांक ८ मे २०१८ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करणेत आलेला आहे ) द्वारे 
बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना २०३४ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करणेत आलेला आहे ) सह विकास नियंत्रण व 
प्रोत्साहन नियमावली २०३४ ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ( ई.पी. ) वगळून उक्त अधिसूचनेत 
परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून , 
२०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे आणि ज्याअर्थी , त्यानंतर 
शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २ ९ जून , २०१ ९ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून , २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; 


66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेनुसार , न.भू.क्र . ८३७ ते ८४० , मौजे पोईसर , कांदिवली ( पूर्व ) , मुंबई येथील म्हाडा च्या जमिनीवर विविध 
आरक्षणे / निर्देशने दर्शविण्यात आली आहेत आणि ज्याअर्थी , न.भू.क्र .८४० / १ ( भाग ) येथील साधारण ३७३७.७८ चौ.मी. क्षेत्राच्या जमिनीवर 
विद्यमान “ सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्लांट / फॅसिलिटीज ” ( EMS४ . १ ) दर्शविण्यात आले आहे . ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करणेत 
आलेला आहे ) आणि ज्याअर्थी , उपाध्यक्ष म्हाडा यांचे दिनांक २८ जुलै २०२० रोजीचे शासन नगरविकास विभागास पत्र प्राप्त झाले असून सदर पत्रात 
नमूद केले आहे की , उक्त जमिनीचा वापर “ सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्लांट / फॅसिलिटीज ” करीता होत नसून सदरहू जमीन सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्लांट / 
फॅसिलिटीज करीता आवश्यक नाही आणि त्यानुसार सदरची विद्यमान सुविधा वगळून रहिवास वापर विभागात समाविष्ट करणेबाबत म्हाडाने 
शासनास विनंती केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रमुख अभियंता ( वि.नि. ) , बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी दिनांक २१ डिसेंबर २०२० रोजीच्या पत्राद्वारे त्यांचे अभिप्राय सादर 
केले असून महानगरपालिकेचे पत्रात नमूद आहे की , उक्त जमिनीवरील एस . टी . पी . ला जोडणारी अथवा तेथून बाहेर पडणारी सिव्हर लाईन 
अस्तित्वात नाही ; तसेच , असे दिसून येते की , अभिन्यासातील इमारती ह्या एस . टी . पी . चे स्वतंत्र सुविधेसह विकसित होत आहेत आणि उक्त 
जमिनीवर सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्लांट या सुविधेचे आरक्षणाची आवश्यकता नाही 
; 


आणि ज्याअर्थी , म्हाडाची विनंती आणि महापालिकेचा अहवाल विचारात घेता , खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार उक्त जमिनीवरील 
विद्यमान सुविधा वगळणे आणि सदर जमीन लगतच्या रहिवास वापर विभागात समाविष्ट करणे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे , अशी 
शासनाची खात्री झाली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम ( १ कक ) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून शासनाने समक्रमांकाची 
दिनांक २४ मार्च , २०२१ रोजीची सूचना त्यासोबतचे परिशिष्टामध्ये नमूद प्रस्तावित फेरबदलावर ( यापुढे याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा 
करणेत आलेला आहे ) जनतेकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि ज्याद्वारे , प्रस्तावित फेरबदलाबाबत प्राप्त 
णाऱ्या हरकती / सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) अन्वये विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण 
करून प्रस्ताव शासनास सादर करणेसाठी उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांची अधिकारी ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी ” असा 
करण्यात आला आहे . ) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित फेरबदलाची सदर शासन सूचना दिनांक २४ मार्च , २०२१ ही महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये ( भाग -१ कोकण 
विभागीय पुरवणी ) ( यापुढे याचा उल्लेख “ शासकीय राजपत्र ” असा करणेत आलेला आहे ) दिनांक ६ मे , २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली 
आहे आणि उक्त अधिकारी यांनी अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ कक ) अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
त्यांचा अहवाल नगररचना संचालनालयामार्फत शासनास सादर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेता व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्ला 
मसलत केल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे मंजूर करणे जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

आता त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून 
शासन याद्वारे : 


( अ ) उक्त प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रस्तावास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजूरी देत आहे . 

( ब ) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा उक्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल . 

( क ) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उक्त विकास योजनेच्या मंजुरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील परिशिष्ट 
समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे : 


परिशिष्ट 

The existing amenity of " existing Sewerage Treatment Plant / Facilities " shown on the 
land bearing CTS No. 840A / 1 ( part ) of Village - Poisar , Kandivili ( E ) , Mumbai is deleted and the 
land so deleted from existing amenity is included in adjoining Residential Zone ( R ) as shown on 
plan . ' 

>> 

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदा / नियम ) या वेबसाइटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात येत 

आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 20th July , 2022 . 
NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPB - 4320 / 157 / CR - 168 / 2020 / UD - 11.- Whereas , the Municipal Corporation of Greater 
Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction ( hereinafter referred 
to as " the said Corporation " ) as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) ; 


Whereas , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 31 of the said Act , 
the State Government vide Notification No. TPB - 4317 / 629 / CR - 118 / 2017 / DP / UD - 11 , dated 8th May 
2018 ( hereinafter referred to as " the said Notification " ) has accorded sanction to the Draft 
Development Plan - 2034 of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as “ the said Development 
Plan " ) along with the Development Control and Promotion Regulations - 2034 for Greater Mumbai 
with modifications shown in SCHEDULE - A appended to the said Notification excluding the 
substantial modifications as shown in SCHEDULE - B appended to the said Notification . And 
whereas , Government has issued a corrigendum of even number dated 22nd June , 2018 to the 
said Notification , as per which the said Development Plan has come into force from 1st September 
2018. And whereas , thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even 
number dated 29th June , 2018 to the said Notification , which is published in the Government 
Gazette dated 30th June , 2018 ; 


And whereas , as per the said Development Plan , there are various reservations and various 
existing amenities shown on land bearing CTS No. 837 to 840 of Village Poisar , Kandivili ( E ) , 
Mumbai which is owned by MHADA . And whereas , portion of the said land admeasuring 
approximately 3737.78 sq.mt. bearing CTS No. 840A / 1 ( part ) is shown as EMS4.1 ( existing Sewerage 
Treatment Plant / Facilities ) as an existing amenity ( hereinafter referred to as “ the said land ” ) . 
And whereas , Government in UDD has received a letter dated 28th July 2020 from Vice President , 
MHADA , wherein it is stated that the said land is not in use as a Sewerage Treatment Plant / 
Facilities and the said land is not required for the purpose of Sewerage Treatment Plant / Facilities 
and thereby MHADA has requested the Government to delete existing amenity shown on the 
said land and to include it in the residential zone ; 


And whereas , Chief Engineer ( D.P. ) , Municipal Corporation of Greater Mumbai vide his 
letter dated 2nd December 2020 has submitted his remarks , wherein it is stated that there is no 
sewer line connecting or emerging from the existing STP on the said land . It appears that , the 
individual building in the layout are being developed with the facility of independent STP and 
hence there is no need of the existing Sewage Treatment Plant on the said land ; 


And whereas , considering the request of MHADA and considering the report of the said 
Corporation , the Government is satisfied that in the public interest it is expedient to delete the 
existing amenity shown on the said land and to include it in adjoining Residential Zone ; 


And whereas , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1AA ) of section 37 of 
the said Act , Government had issued Notice of even No. dated 24h March , 2021 for inviting 
suggestions / objections from " the general public with regard to the proposed modification 
( hereinafter referred to as the proposed modification ' ) as mentioned in the Schedule appended 
to the said Notice and appointed the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai as the 
Officer ( hereinafter referred to as " the said Officer " ) to complete the procedure as stipulated 
under section 37 ( 1AA ) of the said Act and to submit a report on the objections / suggestions received 
in respect of the proposed modification to the Government after giving hearing to the concerned 

persons ; 


And whereas , the said Notice dated 24th March , 2021 was published in the Maharashtra 
Government Gazette ( Part 1 - Kokan Division Supplement ) ( hereinafter referred to as " the 
Maharashtra Government Gazette " ) dated 6th May , 2021 and the said officer has submitted his 
report to the Government vide letter dated 22nd September , 2021 through the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune after completing the legal procedure as stipulated under 
section 37 ( 1AA ) of the said Act ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

And whereas , after considering the Report of the said Officer and after consulting the Director 
of Town Planning , Maharashtra State , the Government is of the opinion that the proposed 
modification is required to be sanctioned as proposed ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred upon it under section 37 ( 1AAX ( c ) of the 
said Act , the Government hereby : 

( A ) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule 
herein under . 

( B ) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of 
coming into force of this modification . 


( C ) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that in the Schedule of 
Modifications sanctioning the said Development Plan , after the last entry , the Schedule referred 
to at ( A ) above shall be added . 


66 


The existing amenity of “ existing Sewerage Treatment Plant / Facilities " shown on the 
land bearing CTS No. 840A / 1 ( part ) of Village Poisar , Kandivili ( E ) , Mumbai is deleted and the 
land so deleted from existing amenity is included in adjoining ' Residential Zone ' ( R ) as shown on 
plan . " 


Schedule 


This Notification shall also be published on the Maharashtra Government website 
www.maharashtra.gov.in ( Acts / Rules ) . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस उप आयुक्त , पश्चिम उपनगरे , वाहतूक मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना / आदेश 

क्रमांक १६२२ / पोउआ / प.उ. / अधिसूचना / वाहतूक / २०२२. – वाहतुकीच्या दृष्टीने तसेच वाहतुकीस होणारा अडथळा त्यासाठी तसा निर्देश 
देण्याकरिता खालीलप्रमाणे वाहतुकीचे निर्बंध देण्याकरिता मी , नितीन पवार , पोलीस उप आयुक्त , वाहतूक , पश्चिम उपनगरे , मुंबई मोटार वाहन 
अधिनियम , १ ९ ८८ चे कलम ११५ ( १ ९ ८८ वा अधिनियम ५ ९ ) व शासकीय अधिसूचना क्रमांक एम.व्हि.ए. ०५८ ९ / सी आर -१०६१ / टिआरए -२ , 
दिनांक १ ९ मे १ ९९ ० या नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

नो पार्किंग 

क्रमांक ११ ९ / पोउआ /वा/प.उ./ अधिसूचना / २०२२ , दिनांक १७ जून २०२२. – ए . पी . जे . अब्दुल कलाम समाजसेवा हॉलचा छोटा गेट ते 
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम समाजसेवा हॉलचा मोठा गेट , वडारपाडा रोड नं . २ ( ५० फुट रोड ) , कांदिवली ( पू . ) मुंबई या मार्गावरील एका बाजूस 
कोणत्याही वाहनांना पुढील आदेशापर्यंत पार्किंग करण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यासहीत दिनांक १७ जून २०२२ पासून अंमलात येईल . 


१० 


मुंबई . 


नितीन पवार ( भा.पो.से. ) , 
पोलीस उप आयुक्त , 
पश्चिम उपनगरे , वाहतूक , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
११ 

BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE , TRAFFIC , 
WESTERN SUBURBAN , MUMBAI 

Order 


No. 1622 / DCP / WEST / SUB / NOT / TRF / 2022 . In order to prevent Traffic problems and 
inconvenience , I , Nitin Pawar , Dy . Commissioner of Police , Traffic , Western Suburban , Mumbai 
in exercise of the powers confered upon me under section 115 of Motor vehicle act , 1988 ( Act No. 
59 of 1988 ) read with Government Notification No. MVA0589 / CR1061 / TRA - 2 , dated 19th May 
1990 , do hereby order as under . 


Mumbai . 


- 


No. 119 / DCP / TRF / WEST / SUB / PER . NOT./2022 dated 17th June 2022.— Parking of all vehicles 
are prohibited on the one side at Vadarpada Road No. 2 ( 50 feet Road ) from small gate of 
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Samajkalyan Hall to big gate of Dr. A.P.J. Abdul Kalam Samajkalyan Hall , 
Kandivali ( East ) , Mumbai till further order from the 17th day of June 2022 . 

Issued under my seal and signature on the 17th day of June 2022 . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ अ 


NO PARKING 


NITIN PAWAR ( I.P.S. ) , 

Deputy Commissioner of Police , 
Traffic , Western Suburban , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक वि.शा. / सुरक्षा शाखा / मनाई आदेश / ०५ / २०२२. – देशातील विविध ठिकाणी अतिरेकी / दहशतवादी , असामाजिक घटक यांनी 
रिमोटद्वारे नियंत्रित होणाऱ्या ड्रोन अथवा हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत . प्राप्त परिस्थितीमध्ये ठाणे शहर पोलीस 
आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भागात अतिरेकी / दहशतवादी असामाजिक घटक हे पॅराग्लाइडर्स , रिमोटद्वारे कंट्रोल होणाऱ्या ड्रोन अथवा 
मायक्रो लाईट एअरक्राफ्टचा वापर करून हल्ला करू शकतात . 


१२ 


२. ज्याअर्थी ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्यामुळे मानवी 
जीवनाच्या सुरक्षिततेला व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो . 


३. ज्याअर्थी ड्रोनद्वारे , हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे , पॅराग्लायडरद्वारे किंवा रिमोट नियंत्रित मानव विरहीत विमानाद्वारे हल्ला रोखण्यासाठी ठाणे 
शहर , पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत दहशतवादी / असामाजिक घटकांच्या कारवायांवर आळा घालणे आवश्यक आहे . तसेच ठाणे शहरात हे प्रकार 
रोखण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 


४. त्याअर्थी , मी , डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , आम्हांस पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांनी त्यांना , 
शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी , त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP / SB / 
ORDERS / 87 / 2022 DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस 
ठाण्यांच्या हद्दीत रिमोटद्वारे कंट्रोल होणारे ड्रोन , नियंत्रित हवाई क्षेपणास्त्र , पॅराग्लायडर्स किंवा मायक्रो लाईट एअर क्राफ्ट यांच्या उड्डाण क्रियाकलापांना 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीशिवाय ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक २३ जुलै २०२२ पासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ 
रोजी मध्यरात्री पर्यंत ६० दिवसांच्या कालावधीमध्ये बंदी करीत आहे . परंतु रिमोट कंट्रोल मायक्रो लाईट एअरक्राफ्ट ड्रोनद्वारे हवाई निगराणी 
करण्यास ठाणे शहर पोलीसांना परवानगी राहील . 

सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १ ९ ८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल . 

६ . 

संबंधितांना आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने , फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त 
तसेच परिमंडळीय पो . उप . आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १८ जुलै २०२२ रोजी दिलेला आहे . 


५ . 


७ . 


डॉ . सुधाकर पठारे , 

पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , ठाणे शहर . 


क्रमांक जिऊनि / मुंबई १ / कक्ष -३ / कलम १५६ / आदेश / ६४३ / २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर या 
आदेशान्वये दाभोळखाडी भोई नागरी सहकारी पतपेढी लि . , १५१ , १/२ , लक्ष्मणवाडी , कोरबा मिठागर , वडाळा ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०३७ , या 
संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये 
प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकूमनाम्याची तसेच कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता 
विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान 
करीत आहे . 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ १३ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 
आदेश 


( १ ) 

१ 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

कु . रूचिता राजेंद्र कासेकर 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

बृहन्मुंबई 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप 
निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 


४ . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 


६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


७ . 

कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 


८ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट 
आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) " असे लिहावे . 


१४ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी दाभोळखाडी भोई नागरी सहकारी पतपेढी 
लि . , १५१ , १/२ , लक्ष्मणवाडी , कोरबा मिठागर , वडाळा ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०३७ ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१२. वसुली अधिकाऱ्याने , दिनांक १ जानेवारी २०१७ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक २३ एप्रिल २०२२ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीची प्रक्रिया 
राबवावी . 


मुंबई ( १ ) शहर , 
दिनांक ३ जून २०२२ . 


जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक जिऊनि / मुंबई १ / कक्ष - ३ / कलम १५६ / आदेश / / २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर या 
आदेशान्वये शिवछाया नागरी सहकारी पतपेढी लि . , गाळा क्र . ११/१२ , २७२ आर . टी . सहकार नगर शॉपिंग सेंटर , विनायक जागुष्टे चौक , वडाळा , 
मुंबई ४०० ०३१ , या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकूमनाम्याची तसेच कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच 
मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

श्री . विनोद हरी शिंदे 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


१५ 


( ५ ) 

बृहन्मुंबई 


अटी . - 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 


२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप 
निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 


४ . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 


६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


66 

66 

66 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) " असे लिहावे . 


१६ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी " " शिवछाया नागरी सहकारी पतपेढी 
लि . , गाळा क्र . ११/१२ , २७२ आर . टी . सहकार नगर शॉपिंग सेंटर , विनायक जागुष्टे चौक , वडाळा , मुंबई ४०० ०३ ९ . ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 

, 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
वसुली अधिकाऱ्याने , दिनांक १ जानेवारी २०१७ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक २३ एप्रिल २०२२ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

१२ . 


१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रीया राबवावी . 


मुंबई ( १ ) शहर , 
दिनांक १ जून २०२२ . 


जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / सुगत सह . / २०२२ / १७२ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; सुगत 
सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
१७ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
आदेश 


अ . क्र . 


अटी 


( १ ) 

१ 

श्री . बचाराम विष्णू पाटील 

२ श्री . उत्तम रघुनाथ देसाई 


. 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

>> 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ सुगत सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई ” असा फलक लावता 
येऊ शकेल . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१८ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसे प्रपत्र क्र . १ 
ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे . 

दिनांक २८ जुलै २०२२ . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


अ . क्र . 

( १ ) 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड- अलिबाग यांजकडून 


आदेश 

क्रमांक जिउनि / कात -६ / कलम -१५६ / आदेश / दि रेवदंडा अ . सह . बँक / ४५७२ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दि रेवदंडा को - ऑप . अर्बन बँक लि . , 
रेवदंडा यांचेकडील दिनांक ११ मे २०२२ रोजीच्या प्रस्तावानुसार सदर बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यास संपूर्ण रायगड जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार वसुली अधिकारी म्हणून मालमत्ता जप्त 
करून रक्कम वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाचा दिनांक ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


२ 


२ . 

३ . 


करावी . 


अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


- 


श्री . सुनिल पांडुरंग नागोठणेकर 

श्री . गिरीश दत्तात्रेय चिटणीस 


१ ९ 


पदनाम 
( ३ ) 

द्वितीय श्रेणी अधिकारी 

द्वितीय श्रेणी अधिकारी 


अटी 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर 


४ . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


66 

" " 66 

29 

" 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि रेवदंडा को - ऑप . अर्बन बँक लि . , 
रेवदंडा ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर वेतन कपात करता येणार नाही . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक –कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
खर्चाच्या ( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी अर्जदार संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


२० 


११. वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे 
अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत , याची नोंद घ्यावी . 

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


१३ . 

संस्थेचे व्यवस्थापक यांनी त्यांचे स्तरावर वेळोवेळी वसुली अधिकारी कामकाज आढावा घेणे तसेच दरवर्षी वसुली अधिकारी यांना 
वसुली संबंधात उजळणी प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करून त्यासंबंधात कार्यवाही अहवाल या कार्यालयास वेळोवेळी सादर करावा . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक ६ जुलै २०२२ . 


डॉ . सोपान शिंदे , 

जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , रायगड- अलिबाग , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर यांजकडून 

जुने जकात घर , शहिद भगतसिंग मार्ग , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक १४ जुलै २०२२ . 

अधिसूचना 

- 

क्रमांक जिमुंश / जमव / शिक्षण व रोजगार हमी उपकर / २०२२/११० - बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , १८८८ च्या कलम १२८ ( १ ) 
नुसार दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून लागू करावयाच्या मालमत्ता करांच्या दरांचा प्रस्ताव स्थायी समितीने ठराव क्रमांक २३२५ , दिनांक ७ मार्च २०२२ 
रोजी मंजूर केला असून दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून प्रत्यक्षात आकारणी करावयाचे राज्य शिक्षण व रोजगार हमी उपकरांचे दर खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण व रोजगार हमी उपकर ( सुधारित ) अधिनियम , २०१२ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
करण्यात येत आहे . 


मालमत्ता कर 


राज्य शिक्षण उपकर 

रोजगार हमी उपकर 


निवासी 

०.०३५ % 

०.००० % 


परिशिष्ट 


वापरकर्ता प्रवर्ग 

वाणिज्यिक / औद्योगिक 

०.०८० % 

०.०२० % 


जमीन 

०.१४८ % 

०.०४२ % 


राजीव निवतकर , 

जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी , 

मुंबई शहर . 


२१ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
BY THE COLLECTOR , MUMBAI CITY 

Old Custum House , S.B. Marg , Fort , Mumbai 400 001 , dated 14th July , 2022 . 
NOTIFICATION 


No. जिमुंश / जमव / शिक्षण व रोजगार हमी उपकर / २०२२ / ११० . – The Proposal of revised rates of property tax 
which are applicable from dated 1st April 2022 as per Municipal Corporation of Greater Mumbai 
Act , 1888 , section 128 ( 1 ) has been approved by standing committee resolution No. 2325 , dated 
7th March 2022. The revised rates of State Education cess and employment guarantee cess are 
applicable from dated 1st April 2022 are being notified as per the provisions of Maharashtra 
State Education and Employment Guarantee Cess ( Amendment ) Act , 2012 as specified in the 
Schedule appended here with : 


Property Tax 


State Education Cess 

Employment Guarantee 

Cess 


Schedule 


Residential 


0.035 % 

0.000 % 


User Category 

Commercial / 

Industrial 


0.080 % 

0.020 % 


Land 


0.148 % 

0.042 % 


RAJEEV NIVATKAR , 

Collector and District Magistrate , 
Mumbai City . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
२३ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 

No. CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2022-14.— WHEREAS , I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I , Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - section ( 1 ) , ( 2 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00-01 hours of 23rd July 2022 to 24-00 hrs . of 6th August 


2022 . 

1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 


( b ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 

( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 


2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 32 feet . 


4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned . 
( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not expired . 


5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and Seal this 21st July 2022 . 


Mumbai . 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 
Railways , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक विशा / मनाई आदेश / १४१ / २०२२ . – ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक २६ जुलै २०२२ रोजी चालीया उत्सव सुरू पुढे ४० दिवस , दिनांक ३१ जुलै २०२२ 
रोजी मोहरम प्रारंभ , दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ रोजी नागपंचमी असे सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . तसेच इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी ची पुरवणी 
परिक्षा होणार आहे 
; 


२४ 


सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत 
राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी , मी , डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , आम्हास पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP / SB / 
ORDERS / 87 / 2022 , dated 7th April 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय 
परिसरात जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे . 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून 
नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( ३ ) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे , बरोबर नेणे . 

( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 

( ५ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे / प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे / प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 


( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार 
कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 

( १ ) लग्नकार्यासाठी जमलेले लोक . 


( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 

( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 

( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 


( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 


सदर मनाई आदेश दिनांक २४ जुलै २०२२ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ७ ऑगस्ट २०२२ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे , 

दिनांक २१ जुलै २०२२ . 


डॉ . सुधाकर पठारे , 

पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९९ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक वि.शा. / स.सा.क . / परीक्षा / मनाई आदेश / २७ ९ ७ / २०२२. – ज्याअर्थी , जुलै / ऑगस्ट , २०२२ मध्ये दिनांक २१ जुलै २०२२ ते 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत “ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( इयत्ता १२ वी ) ” व दिनांक २७ जुलै २०२२ ते दिनांक १२ ऑगस्ट 
२०२२ या कालावधीत “ माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ( इयत्ता १० वी ) ” या पुरवणी परीक्षा ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील विविध माध्यमिक 
शाळेत व महाविद्यालयात घेतल्या जाणार आहेत . 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परीक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवून गैर प्रकार केले आहेत व परीक्षेत व्यत्यय 
आणलेले आहेत . त्याप्रमाणे उमेदवारांना नक्कल करण्यास मदत करण्याची , परीक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता आहे . परीक्षा 
चालू असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी , पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा केंद्रावरील संबधित प्राधिकृत अधिकारी / 
कर्मचारी , परीक्षेस बसलेले उमेदवार यांच्या खेरीज अन्य व्यक्ती यांना केंद्रांवर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात जमण्यास प्रतिबंध 
करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी , मी डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , आम्हास पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांना इएक्सएम / 
०७८३ / ५५० / एसपीएल -२ , गृहविभाग , मंत्रालय , मुंबई - ३२ , दिनांक १ मे १ ९ ८३ अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक 
CP / SB / ORDERS / 87 / 2022 DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून परीक्षार्थी , पर्यवेक्षक , परीक्षा 
प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस अंमलदार व पोलीस अधिकारी खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात 
बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बुथ , सदरची दुकाने , सेवा बंद ठेवण्याबाबत व मोबाईल फोन व 
तत्सम उपकरणे यांचा वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर “ महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ माल 
पॅक्टीसेस ऍक्ट युनिर्व्हसिटी बोर्ड ऍन्ड अन्डर स्पेसिफाईड एक्झामिनेशन ऍक्ट , १ ९ ८२ ” मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी . 

66 


२५ 


सदरचा मनाई आदेश दिनांक २१ जुलै २०२२ रोजी ०८-०० वाजेपासून ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी सायंकाळी १ ९ -०० वा . पर्यंत ज्या 
दिवशी १० वी व १२ वी चे पेपर आहेत त्यादिवशी पोलीस आयुक्तालय ठाणे शहर हद्दीत परीक्षाकेंद्र परिसरापुरताच अंमलात राहील . 


मी सूचित करतो की , या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय भागात 
चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून , प्रसिद्धी करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 


ठाणे , 
दिनांक २० जुलै २०२२ . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ 


डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , ठाणे शहर . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई विरार यांजकडून 


- 


वाचले .. १. पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - १ यांचेकडील पत्र क्रमांक पो . उप . आयुक्त / परि- ०१ / गोपनीय / CRPC - 144 / ३८३६ , 
दिनांक २१ जुलै २०२२ . 


२. पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ -२ यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ परि -२ / CRPC - 144 / ५४८५ / २०२२ , 
दिनांक २२ जुलै २०२२ . 


३. पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ -३ यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ परि -३ / विरार / CRPC - 144 / २५७८ / २०२२ , 
दिनांक २२ जुलै २०२२ . 

४. फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) प्रमाणे . 

मनाई आदेश 


— 

क्रमांक सु.शा. / ड्रोन / मनाई आदेश / २०२२-१०३५ . – ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व 
समाज विघातक कृत्य करणाऱ्या घटकांकडून Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft च्या 
सहाय्याने हल्ला करून मानवी जीवितास , आरोग्यास , संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही ; 


ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशील व संरक्षित ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज 
विघातक कृत्य करणाऱ्या घटकांकडून Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft , arial 
missiles इ . च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही 
; 


ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने अशा 
प्रकारच्या Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft , arial missiles यांचेवर नियमन व 
नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निर्बंध घालणे गरजेचे आहे 
; 


66 

त्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी 
दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा - भाईंदर , 
बसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात “ Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft , 
arial missiles ” ज्यामुळे मानवी जीवितास , आरोग्यास , संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची 
शक्यता आहे अशा “ Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft , arial missiles " चा 
वापर यावर मनाई करीत आहे . मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलिसांकडून करण्यात येणाऱ्या हवाई सर्वेक्षणास व मा . पोलीस आयुक्त यांचेकडून विशेष 
परवानगीने करण्यात येणाऱ्या वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत ; 


जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भा.दं.वि.स कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल . महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे 
कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . तसेच मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर 
आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्त पत्रातून प्रसिद्ध करावा . सदर मनाई आदेशाने प्रभावित होणाऱ्या व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती 
प्रसारमाध्यमे , संबंधित पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे 
सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक २६ जुलै २०२२ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी २४-०० वाजे पावेतो 
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २५ जुलै २०२२ रोजी दिलेला आहे . 

लागू राहील . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार . 


नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक झोपुप्रा / उपनिस / कार्यासन- १ / टे . सी . ४ / सन २०२२ / SRA / CO / 
OW / 24123 / 2022 – उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , अनंत भूमी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी.टी.एस. नं . १२८ ए / ४५ / बी ऑफ 
व्हिलेज कांदिवली , सेक्टर १ , महावीर नगर , कांदिवली ( पश्चिम ) , 
मुंबई ४०० ०६७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच . एस . जी . / टी.सी . / १३३२१ / सन २०२२ , 
दिनांक १५ जून २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
असे करण्यात आले आहे . 

भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” 


66 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / २०८ / सन २०२२. – उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , साई सागर 
हाईट्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
डीओएम / एचएसजी / ( टीसी ) / ३४६२५ / सन २०२२ , जुना सर्व्हे नंबर 
३६१ , नवीन सर्व्हे नंबर १ ९ २ , हिस्सा नंबर २५ अ ( पैकी ) , मौजे 
ठाकुर्ली , डोंबिवली ( पश्चिम ) , ता . कल्याण , जि . ठाणे . ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 

दिनांक १५ जून २०२२ . 


66 


किशोर मांडे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पश्चिम विभाग , 
मुंबई यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १६३६८ / १३३ ९ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पश्चिम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , विश्रांती को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , ५२६- अ , १६ वा रोड , खार ( पश्चिम ) , 
मुंबई ४०० ०५२ नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी / 
टीसी / १६३६८ / सन २०२२ , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

" 

66 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २३ जून २०२२ . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ अ 


बजरंग जाधव , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच - पश्चिम विभाग , मुंबई . 


डोंबिवली , 

दिनांक २८ एप्रिल २०२२ . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डोंबिवली . 


डोंबिवली , 

दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / २१३ / सन २०२२. – उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , भराडी 
माता बिल्डिंग नं . २ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी 
क्रमांक टीएनए / डीओएम / एचएसजी / ( टीसी ) / ३४६२६ / सन २०२२ , 
सर्व्हे नंबर १०२ , हिस्सा नंबर २ , सर्व्हे नं . ९ , हिस्सा नं . १ , 
आजदेपाडा , आजदे गोळवली , डोंबिवली ( पुर्व ) , ता . कल्याण , 
जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ चा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


२७ 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डोंबिवली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

नोंदणीची अधिसूचना 

- 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / २१४ / सन २०२२- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , भराडी माता 
बिल्डिंग नं . ३ , को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक 
टीएनए / डीओएम / एचएसजी / ( टीसी ) / ३४६२७ / सन २०२२ , सर्व्हे नंबर 
१०२ , हिस्सा नंबर २ , सर्व्हे नं . ९ , हिस्सा नं . १ , आजदेपाडा , आजदे 
गोळवली , डोंबिवली ( पुर्व ) , 
ता . कल्याण , 
जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ चा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / २१८ / सन २०२२. – उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , सोमनाथ 
सदन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
डीओएम / एचएसजी / ( टीसी ) / ३४६२ ९ / सन २०२२ , सर्व्हे नंबर ८४ , 
हिस्सा नंबर २४ , गांवदेवी मंदिराच्या समोर , मानपाडा रोड , नांदिवली , 
डोंबिवली ( पुर्व ) , ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

66 

66 


२८ 


66 


डोंबिवली , 

दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / २१७ / सन २०२२. – उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , अयोध्या 
प्लाझा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
डिओएम / एचएसजी / ( टीसी ) / ३४६२८ / सन २०२२ , सर्व्हे नंबर ६० , 
हिस्सा नंबर २ / एफ , व्हिलेज आजदे गोळवली , डोंबिवली ( पुर्व ) , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ चा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

66 

" 


डोंबिवली , 

दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डोंबिवली . 


डोंबिवली , 

दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / २४७ / सन २०२२. उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , एम . जी . 
रेसिडेन्सी बिल्डिंग नं . ३ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी 
क्रमांक टीएनए / डीओएम / एचएसजी / ( टीसी ) / ३४६३५ / सन २०२२ , 
सर्व्हे नंबर २४ , हिस्सा नंबर २ , मौजे घारिवली , डोंबिवली ( पुर्व ) , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ चा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले 
“ 
आहे . 

66 


डोंबिवली , 

दिनांक ६ मे २०२२ . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डोंबिवली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई शहर 
झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ३ / / सन २०२२. – उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , चांगुणा 
आई आर्केड को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक 
टीएनए / डीओएम / एचएसजी / ( टीसी ) / ३४४५५ / सन २०२२ , सर्व्हे नंबर 
३२ , हिस्सा नंबर ४ , मौजे भोपर , सी . एन . जी . पंपच्या बाजूला , जुन्या 
गार्डियन शाळेजवळ , देसले पाडा , डोंबिवली ( पुर्व ) , ता . कल्याण , 
जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ चा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 


डोंबिवली , 

दिनांक १२ जानेवारी २०२२ . 


" 


डोंबिवली , 
दिनांक ६ मे २०२२ . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ३ / २२८ / सन २०२२. – उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साई 
कृपा टॉवर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक 
टीएनए / डीओएम / एचएसजी / ( टीसी ) / ३४६३० / सन २०२२ , सर्व्हे नंबर 
५४ , हिस्सा नंबर ९ ३ ए पार्ट , व्हिलेज आयरे , डोंबिवली ( पुर्व ) , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ चा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

66 

66 


दिनेश चंदेल , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


क्रमांक SRA / CO / OW / 25805 / 2022 - सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , मुंबई शहर , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून 
मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , न्यु शमा 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी मर्यादित , सी.टी.एस. नं . ९ ७ ( पार्ट ) , 
पी . के . नगर , ९ ० फिट रोड , धारावी , मुंबई ४०० ०१७ ही संस्था 
नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टि.सी. / १३२१४ / 
सन २०२२ , दिनांक २८ जून २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

66 


मुंबई , 

दिनांक २८ जून २०२२ . 


२ ९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पूर्व विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


संध्या बावनकुळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई शहर , झो . पु . प्रा . , मुंबई . 


मुंबई , 

दिनांक २० जून २०२२ . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई / जीईएन / ( ओ ) / २७३७ / ६४२ / २०२२ 
२०२३ / २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पूर्व विभाग , 
मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
माणेक प्लाझा प्रिमायसेस को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , प्लॉट 
सीटीएस नं . ५५६२ - बी , ऑफ व्हिलेज कोलेकल्याण , सीएसटी रोड , 
कालिना , सांताक्रुझ ( पूर्व ) , मुंबई ४००० ९ ८ नोंदणी क्रमांक एमयुएम / 
डब्ल्यूएचई / जीईएन / ( ओ ) / २७३७ / २०२२-२०२३ / २०२२ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

66 


व्हि . व्हि . पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच- पूर्व विभाग , मुंबई . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पूर्व विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पश्चिम विभाग , 
मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १६३६ ९ / १३५४ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पश्चिम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , केजेएफ हाईटस को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , सीटीएस नं . बी / १५६ , चॅपल रोड , बांद्रा 
( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५० नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / 
एचएसजी / टीसी / १६३६ ९ / सन २०२२ , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई / एचएसजी / ( टीसी ) / १६३४ ९ / ६७६ / 
२०२२-२०२३ / २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पूर्व 
विभाग , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी 
प्रमाणपत्र फॉरच्युन हाईट्स वाकोला को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लि . , सीटीएस नं . ३७ ९ ७ आणि ३७ ९ ८ , ऑफ व्हिलेज कोलेकल्याण , 
वाकोला , सांताक्रुझ ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५५ नोंदणी क्रमांक एमयुएम / 
डब्ल्युएचई / एचएसजी / ( टीसी ) / १६३४ ९ / २०२२-२०२३ / २०२२ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

66 

66 


मुंबई , 

दिनांक ३० जून २०२२ . 


व्हि . व्हि . पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच - पूर्व विभाग , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पूर्व विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


मुंबई , 

दिनांक ३० जून २०२२ . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई / एचएसजी / ( टीसी ) / १६३५० / ६८० / 
२०२२-२०२३ / २०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पूर्व 
विभाग , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी 
प्रथम को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , प्लॉट नं . ९६-१०६ , 
सीटीएस नं . १ ९ , टिपीएस- V ऑफ व्हिलेज कोलेकल्याण , सांताक्रुझ 
( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५५ नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई / एचएसजी / 
( टीसी ) / १६३५० / २०२२-२०२३ / २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण 
करण्यात आले आहे . 

66 

भाडेकरू सहभागीदार गृहनिर्माण संस्था असे 


" 


" 


व्हि . व्हि . पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच- पूर्व विभाग , मुंबई . 


" 


मुंबई , 

दिनांक २७ जून २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक सनिकु / अ / एकदंत गृह / अधिसूचना / २०२२. – या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , एकदंत सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या . , पणदूर , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग , संस्था नोंदणी क्रमांक 
एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / टीसी / ५ ९ ६ / सन २०२२ , दिनांक ७ जून 
२०२२ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


बजरंग जाधव , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच - पश्चिम विभाग , मुंबई . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


66 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक ७ जून २०२२ . 


यु . यु . यादव , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 


अधिसूचना 

क्रमांक सनिकु / अ / ओंकार प्लाझा . गृह / अधिसूचना / ७ ९ / २०२२ 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , ओंकार प्लाझा सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या . , कुडाळ , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग , संस्था 
नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / टिसी / ५ ९ ५ / सन २०२२ , 
दिनांक ९ मे २०२२ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 


66 


उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

" 

गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे आहे . 


सिंधुदुर्ग , 

दिनांक ९ मे २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक सनिकु / अ / रॉयल पाम्स . गृह / अधिसूचना / ८० / २०२२.– 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , रॉयल पाम्स सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सांगिड़ें , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग , संस्था 
नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / टिसी / ५ ९ ४ / सन २०२२ , 
दिनांक ५ मे २०२२ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


66 


यु . यु . यादव , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे आहे . 

66 


सिंधुदुर्ग , 

दिनांक ५ मे २०२२ . 


यु . यु . यादव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 


अधिसूचना 

क्रमांक सनिकु / अ / श्री कुडाळेश्वर रेसि . गृह / अधिसूचना / २०२२ / 
५२१. – या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री कुडाळेश्वर 
रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सांगिर्डे , ता . कुडाळ , जि . 
सिंधुदुर्ग , संस्था नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / टिसी / 
५ ९ ३ / सन २०२२ , दिनांक २० एप्रिल २०२२ ने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 


66 


" 

गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


" 

66 

गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 


सिंधुदुर्ग , 

दिनांक २० एप्रिल २०२२ . 


66 


३१ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 

२०२०-२०२१ / 

- 

क्रमांक टी.एन.ए. / ( टी.एन.ए. ) / जीएनएल / ( ओ ) / ३० ९ ० / ०२७ / 
/ सन २०२१. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
ठाणे तालुका , ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , साई कॉम्प्लेक्स 
को- ऑप . हौसिंग सोसायटी फेडरेशन लिमिटेड , जुना सर्वे नं . २५४ , 
हिस्सा नं . १ ( पी ) , नवीन सर्व्हे नं . २५ , हिस्सा नं . १ ( पी ) , व्हिलेज 
पेणकरपाडा , मिरारोड ( पुर्व ) , तालुका , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 


यु . यु . यादव , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 


66 

सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर सर्वसाधारण 


" 

संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


भाईंदर , ठाणे , 

दिनांक ४ एप्रिल २०२२ . 


सतिश देवकते , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
ठाणे तालुका , 

ठाणे . 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक टी.एन.ए ./ ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टिसी ) / ३४८७३ / २०२२ 
२०२३ / १५३५ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 
तालुका , ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , सालासर आनंद ए विंग 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , जुना सर्वे नं . ७८ , नवीन सर्व्हे 
नं . १० , हिस्सा नं . ३ बी , ४ , ५ , ६ , महाजनवाडी , मिरारोड ( पूर्व ) , 
तालुका , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० 
( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

" 


ठाणे , 

दिनांक २४ जून २०२२ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
ठाणे तालुका , ठाणे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक टी.एन.ए. / ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टिसी ) / ३४८२५ / १३४० / 
२०२२-२०२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 
तालुका , ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , साई इन्क्लेव्ह बी विंग 
को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्वे नं . १३ , हिस्सा नं . १ , 
दोढीया पेट्रोल पंपा मागे , वेस्टन पार्क , काशी गाव , मिरारोड ( पूर्व ) , 
तालुका , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० 
( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

" 


ठाणे , 

दिनांक १६ जून २०२२ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

ठाणे तालुका , ठाणे . 


क्रमांक टी.एन.ए. / ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टिसी ) / ३४८७४ / 
१५३६ / २०२२-२०२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
ठाणे तालुका , ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , कै . गोवर स्मृती 
निवास को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , युनिट नं . ०००२ , 
०५६२/००२ , सारसोळे गाव , नेरुळ , नवी मुंबई , ता . जि . ठाणे , ही 
संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


66 


ठाणे , 

दिनांक २४ जून २०२२ . 


66 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ एन विभाग , 

मुंबई 

अधिसूचना 


एफ - एन / एचएसजी / टीसी / ९ ७७५ / ७५८ / 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु 
२०२२ - २०२३ / सन २०२२ सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एफ / एन विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , जय दुर्गा 
बि.नं. ३ को - ऑप हौ.सो. लि . , सी.टी.एस. नं . १ / ८ ९ , पंजाबी कॉलनी , 
जे . के . भसीन मार्ग , गुरुनानक शाळेजवळ , जी . टी . बी . नगर , मुंबई 
४०० ०३७ , ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु एफ - एन / 
एचएसजी / ( टिसी ) / ९ ७७५ / २०२२-२०२३ / सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये 
नोदविण्यांत आली आहे व उपरोक्त कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” सहकारी संस्था असे आहे . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
ठाणे तालुका , ठाणे . 


मुंबई , 

दिनांक ३० जून २०२२ . 


- 


अजयकुमार भालके , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एफ / एन विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
झो . पु . प्रा . , मुंबई यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / अ -१ / SRA / CO / OW / २७५१८ / सन २०२२.– 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र , रामेश्वर एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , सी.टी.एस. नं . ८४ ( पार्ट ) , ८४/१ ते ३ ( पार्ट ) , २१६ , 
२२० ( पार्ट ) , २२०/१ ते ४१ ( पार्ट ) , २२१ ( पार्ट ) , ऑफ व्हिलेज 
आंबिवली , तालुका अंधेरी , अंधेरी ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५८. ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा नियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम . यु . एम . / 
एस.आर.ए. / एच . एस.जी. / टि.सी. / १३३२७ / सन २०२२ , दिनांक ११ 
जुलै २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 


66 


" 

भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 

दिनांक ११ जुलै २०२२ . 


" 


डॉ . किशोर मांडे , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
झो . पु . प्रा . , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


मुंबई , 

दिनांक १ ९ मे २०२२ . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ५ 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन- १ / टे . सी . ४ / सन २०२२ / SRA / CO / 
OW / २०२२ / १ ९६२८.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , श्रीजी अटलांटिस 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत , सी . टी . एस . नं . २१६ ए ( पार्ट ) , 
२१६ ए / ११ ते १४ , गौतम बुद्ध मार्ग , अपो . ऑर्लेम चर्च , मालाड 
( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०६४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टि.सी. / १३३१३ / 
सन २०२२ , दिनांक १ ९ मे २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था " असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


. 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ११३४ / ५१४१ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साई 
आंगण ( नेवाळी ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्हे नं . ४८ , 
हिस्सा नं . १ , नेवाळी , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१४१ / २०२२-२३ / सन 
२०२२ , दिनांक ३१ मे २०२२ ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली 
असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ 
( ब ) - १ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 

आहे . 


66 


पनवेल , 

दिनांक ३१ मे २०२२ . 


३३ 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


पनवेल , 

दिनांक १७ जून २०२२ . 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / १२३२ / ५१४५ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , साई 
कृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , घर नं . ११७६ बी आणि 
१ ९ ७६ - डी ओवे - खारघर , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१४५ / २०२२-२३ / सन 
२०२२ / दिनांक १७ जून २०२२ , ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली 
तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ 
असून 
( ब ) - १ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 

" 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / १२३४ / ५१४६ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , निर्मल 
सदन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सीटीएस / सर्व्हे नं . ६१२ सी , 
६१३ सी , गोखले हॉल शेजारी , महानगरपालिका पनवेल जवळ , 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी / ( टिसी ) / ५१४६ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक 
१७ जून २०२२ , ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम 
९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून 
तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ( ब ) -१ 
( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

" 

66 


पनवेल , 

दिनांक १७ जून २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / १२४४ / ५१४७ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , न्यू 
शितल व्हिला सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , घर क्र . ५१४ , 
पालीदेवद , सुकापूर , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१४७ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक 
२० जून २०२२ , ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम 
९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून 
तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ( ब ) - १ 
( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

११ 


- 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल , 

दिनांक २० जून २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , जि . रायगड . 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / १२ ९ ५ / ५१४८ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , सारा 
रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , घर नं . ६ , आसुडगांव , 
पो . कळंबोली , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१४८ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक 
२७ जून २०२२ ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम 
९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून 
तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ( ब ) -१ 
( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


पनवेल , 
दिनांक २७ जून २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / १३५४ / ५ ९ ४ ९ / 
२०२२ - २३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , वृंदावन 
हाईट्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , बिल्डिंग नं . २ , सी.टी.एस. 
नं . ६१६/५ ते ६१६ / १२ , ६१६/१३ ऐ ( पार्ट ) , ६१६/१३ बी , ६१ ९ / 
१० ते ६१ ९ / १ ९ , ६२०/१ ( पार्ट ) ६२०/२ ( पार्ट ) ६२०/३ ते ६२० / 
११ , ६२१ ए , ६२२ ए / १ , ६२२ ए / ३ ( पार्ट ) , ६२२/१ ए ( पार्ट ) 
६२२/१ बी , ६२२ ए / ५ , ६२२ / ए / ६ , पनवेल , ता . पनवेल , 
जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / 
५१४ ९ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक ५ जुलै २०२२ ने ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) 
अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ( ब ) - १ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 

66 

" 


पनवेल , 

दिनांक ५ जुलै २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / १३५ ९ / ५१५० / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , के . व्ही . 
के . केशर बाग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , बिल्डिंग नं . १ , 
आणि ०२ , सी.टी. एस . नं . ५ ९ ८ / ए , ५ ९ ८ / बी , ५ ९ ८ / ए / १ , ५ ९ ८ / 
बी / १ आणि ५ ९ ७ / ए ( पार्ट ) , ता . पनवेल , जि . रायगड ४१० २०६ , 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१५० / 
२०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक ६ जुलै २०२२ ने ही संस्था , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये 
नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) कलम १५४ ( ब ) - १ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २ ९ १ / २०२२ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , श्री साई रत्न अपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , सर्व्हे नं . १२५ / ४ पैकी १२५ / बी / २ , मौजे चेंबूर , पालघर 
( पुर्व ) , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक / पी . एल . आर ./ ( पी.एल.आर . ) / 
एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १६ ९ २ / २०२२-२०२३ / सन २०२२ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था करण्यात आले आहे . 

66 


पनवेल , 

दिनांक ६ जुलै २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ३६३ / २०२२. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , नक्षत्र रेसिडेन्सी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
गट नं . २२४ , २२६/२ , २२६/३ , व्हिलेज माकणे , सफाळे , ता . जि . 
पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी. / 
( टि.सी . ) / १६ ९ ८ / २०२२-२०२३ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात 
आले आहे . 

66 


पालघर , 

दिनांक ११ जुलै २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – ५ अ 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


" 


पालघर , 

दिनांक २७ जून २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 

दिनांक २२ जून २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २८३ / २०२२. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , क्रिस्टल पार्क को - ऑप . सोसायटी लिमिटेड , सरावली , 
पो . सरावली , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक / पी.एल . आर . / 
( पी.एल.आर. ) / एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १६ ९ ३ / २०२२-२०२३ / सन 
२०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे . 


३५ 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पालघर . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


66 


अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २८४ / २०२२ – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , महादिप अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
गट नं . १ ९ ५ , सर्व्हे नं . ९ ० , उमरोळी रेल्वे स्टेशनसमोर , परसनाथ 
नगरी , मु . पो . उमरोळी ( पूर्व ) , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १६ ९ ४ / २०२२ 
२०२३ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


पालघर , 

दिनांक २२ जून २०२२ . 


कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ३३५ / २०२२. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , क्रिष्णा गॅलेक्सी को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , सर्व्हे नं . १०४ , प्लॉट नं . १ , टेंभोडे , गणेश नगर , पालघर 
( प . ) , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक / पी . एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / 
एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १६ ९ ६ / २०२२-२०२३ / सन २०२२ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


पालघर , 

दिनांक ३० जून २०२२ . 


" 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ३२८ / २०२२. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , रॉयल गार्डन बिल्डिंग नं . २ , को- ऑपरेटीव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नं . ४३/४ , मुं . पो . कुरगांव , बोईसर 
तारापुर रोड , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक / पी.एल . आर . / 
( पी.एल.आर. ) / एच . एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १६ ९ ५ / २०२२-२०२३ / सन 
२०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

" 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 

दिनांक १ जुलै २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 

- 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ३३६ / २०२२ – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , श्रद्धा मेन्शन को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
गट नं . २१६ / १ ९ / अ , प्लॉट नं . १ ९ , जुना सर्व्हे नं . १०२/४ पैकी १ ९ / ज , 
ताराबाग , फिलिया हॉस्पिटलसमोर , पालघर ( प . ) , ता . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक / पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / 
१६ ९ ७ / २०२२-२०२३ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

66 


पालघर , 

दिनांक १ जुलै २०२२ . 


" 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पूर्व विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचई / एचएसजी / टिसी / ७ ९ / १६२३० / २०२० 
२०२१ / २०२१. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पूर्व विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , सॉलिटेअर को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , सीटीएस नं . ३८०२ , ३८०३ आणि ३८०४ , शिवाजी 
महाराज रोड , वाकोला ब्रिज , सांताक्रुझ ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५५ 
नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचई / एचएसजी / टिसी / १६२३० / २०२० 
२०२१/२०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


मुंबई , 
दिनांक १८ जानेवारी २०२ ९ १ . 


व्हि . व्हि . पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच- पूर्व विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पश्चिम विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १६३७० / १३ ९ ४ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पश्चिम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , कुम कुम को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , प्लॉट नं . ५ ९ ७ , सीटीएस क्र . एफ - ३ ९ , बांद्रा ( पश्चिम ) 
मुंबई ४०० ०५०. नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी / 
टीसी / १६३७० / सन २०२२ , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


मुंबई , 

दिनांक १ जुलै २०२२ . 


बजरंग जाधव , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच - पश्चिम विभाग , मुंबई . 


अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युकेडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १६३६० / २०२२ 
२०२३ / १८८० / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के - पश्चिम विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , साई 
पार्क को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सीटीएस नं . ५१ , 
जय भवानी माता रोड , रमेश नगर , अंबोली , अंधेरी ( पश्चिम ) , 
मुंबई ४०० ०५८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 


मुंबई , 
दिनांक १८ जुलै २०२२ . 


66 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चिपळूण यांजकडून 


नितीन दहिभाते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम विभाग , मुंबई . 


चिपळूण , 

दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ . 


३७ 


प्रमाणपत्र 


क्रमांक आरटीजी / पीआरडी / एल / ५६८ / सन २०२१. - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , साई स्वामी समर्थ मजूर 
सहकारी संस्था मर्या . , चिपळूण ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे 
अधिनियम , १ ९ ६० ( मधील सन १ ९ ६१ महाराष्ट्र चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चे नियम , मधील क्रमांक १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ उत्पादक सहकारी संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
मजुरांची औद्योगिक संस्था ” असे आहे . 

66 

" 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चिपळूण . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - ९९ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई शहर उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
झो . पु . प्रा . , मुंबई यांजकडून अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ३ / २८ / सन २०२१. – उप निबंधक , 
- 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , स्नेह 
अलंकार को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
डीओएम / एचएसजी / ( टीसी ) / ३३०६८ / सन २०२१ , सर्व्हे नंबर १०७ 
( पार्ट ) , प्लॉट नं . ७ , सिटी सर्व्हे नं . ८७२३ ते ८७२८ , शामराव 
विठ्ठल बँकेच्या जवळ , आयरे व्हिलेज , डोंबिवली ( पूर्व ) , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


क्रमांक SRA / CO / OW / 27628 / 2022 – सहायक निबंधक , सहकारी 
- 
संस्था , मुंबई शहर , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून 
मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , श्री गणेश एस.आर.ए. 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी . टी . एस . नं . ७२५ , एम.पी. 
मिल्स कंपाऊंड , ताडदेव , मुंबई ४०० ०३४ , ही संस्था नोंदणी 
क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी. / १३२१३ / सन 
२०२२ , दिनांक ११ जुलै २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

66 


मुंबई , 

दिनांक ११ जुलै २०२२ . 


संध्या बावनकुळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुंबई शहर , झो . पु . प्रा . , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ०१ / सन २०२१. – उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
नांदिवली हिल व्ह्यूव को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी 
क्रमांक टीएनए / डीओएम / एचएसजी / ( टीसी ) / ३३०६५ / सन २०२१ , सर्व्हे 
नंबर ७४ , हिस्सा नंबर १ ( पैकी ) , मौजे नांदिवली , डोंबिवली ( पूर्व ) , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

66 


ठाणे , 

दिनांक ७ एप्रिल २०२१ . 


दिनेश चंदेल , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डोंबिवली . 


ठाणे , 

दिनांक १६ एप्रिल २०२१ . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - १ / २८ / सन २०२२- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , नवनाथ 
श्रद्धा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
डीओएम / एचएसजी / ( टीसी ) / ३४६१२ / सन २०२२ , जुना सर्व्हे नंबर 
३२७ , हिस्सा नंबर १ ए , नवीन सर्व्हे नं . १५३ , हिस्सा नं . ए १ / ए ३ , 
प्लॉट नं . ४१ , व्हिलेज ठाकुर्ली , कर्वे रोड , डोंबिवली ( पश्चिम ) , ता . 
कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


ठाणे , 

दिनांक ६ एप्रिल २०२२ . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डोंबिवली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ३ / २ ९ / सन २०२१. उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , स्वामी 
रेसीडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
डीओएम / एचएसजी / ( टीसी ) / ३३०७० / सन २०२१ , सर्व्हे नंबर ७३ , 
हिस्सा नं . १ / बी , व्हिलेज नांदिवली , डोंबिवली ( पूर्व ) , ता . कल्याण , 
जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ चा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

66 


ठाणे , 
दिनांक १६ एप्रिल २०२२ . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - २ / ३१ / सन २०२२. – उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साई 
माऊली बी विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक 
टीएनए / डीओएम / एचएसजी / ( टीसी ) / ३४६० ९ / सन २०२२ , सर्व्हे 
नंबर ९९ , हिस्सा नंबर २ ए , मौजे आजदे गोळवली , डोंबिवली ( पूर्व ) , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ चा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

66 


ठाणे , 

दिनांक ६ एप्रिल २०२२ . 


दिनेश चंदेल , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी- ३/३१ / सन २०२१. उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कृष्णा 
रेसीडेन्सी बिल्डींग ३ बी विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , 
नोंदणी क्रमांक टीएनए / डीओएम / एचएसजी / ( टीसी ) / ३३०६ ९ / सन 
२०२१ , सर्व्हे नंबर १५४ , हिस्सा नं . ९ ए १ , सर्व्हे नंबर १५४ , हिस्सा 
नं . ९ ई , मौजे निळजे , डोंबिवली ( पूर्व ) , ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

66 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


66 


ठाणे , 

दिनांक १६ एप्रिल २०२२ . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 


ठाणे , 

दिनांक ६ एप्रिल २०२२ . 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - २ / ३२ / सन २०२२. – उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साई 
माऊली प्लाझा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक 
टीएनए / डीओएम / एचएसजी / ( टीसी ) / ३४६०८ / सन २०२२ , सर्व्हे 
नंबर ९९ , हिस्सा नंबर ४ / ए , व्हीलेज आजदे गोळवली , डोंबिवली 
( पूर्व ) , ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ 
चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
करण्यात आले आहे . 

66 

" 

असे 


३ ९ 


" 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - २ / ३३ / सन २०२२. – उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
अष्टविनायक पार्क को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी 
क्रमांक टीएनए / डीओएम / एचएसजी ( टीसी ) / ३४६०७ / सन २०२२ , 
सर्व्हे नं . ३१ , हिस्सा नं . १/४ , सागाव , डोंबिवली ( पूर्व ) , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ३ / ४७ / सन २०२१. – उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कृष्णा 
रेसिडेन्सी बिल्डिंग नं . २ , बी विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लि . , नोंदणी क्रमांक टीएनए / डीओएम / एचएसजी ( टीसी ) / ३३६४३ / 
सन २०२१ , जुना सर्व्हे नं . ११८ , हिस्सा नं . १० , नवीन सर्व्हे नं . १५४ , 
हिस्सा नं . १० , मौजे निळजे , डोंबिवली ( पूर्व ) , ता . कल्याण , 
जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 

आहे . 


४० 


ठाणे , 

दिनांक ६ एप्रिल २०२२ . 


66 


ठाणे , 

दिनांक ६ एप्रिल २०२२ . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी- ४/४० / सन २०२२ - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
चंद्रभागा रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी 
क्रमांक टीएनए / डीओएम / एचएसजी ( टीसी ) / ३४६१ ९ / सन २०२२ , 
सर्व्हे नं . १०८ , हिस्सा नं . ८ , मौजे ठाकुर्ली , डोंबिवली ( पश्चिम ) , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डोंबिवली . 


66 


ठाणे , 

दिनांक २२ एप्रिल २०२१ . 


66 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ३/५१ / सन २०२१. – उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कृष्णा 
रेसिडेन्सी बिल्डींग नं . १ ए आणि बी विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक टीएनए / डीओएम / एचएसजी ( टीसी ) / 
३३६४४ / सन २०२१ , जुना सर्व्हे नं . १२१ , हिस्सा नं . ३ , ४ ए , 
४ 
बी , ४ आर , नवीन सर्व्हे नं . १५१ , हिस्सा नं . ४ के , ४ बी , ४ ए ३ , 
मौजे निळजे , डोंबिवली ( पूर्व ) , ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

66 

गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डोंबिवली . 


ठाणे , 

दिनांक २२ एप्रिल २०२१ . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डोंबिवली . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


